केंद्र पुरस्कृत योजना सन २०२४-२५ 
“ara व हत्ती प्रकल्प” या केंद्र पुरस्कृत 
योजनेंतर्गत कोल्हापूर वन वृत्तातील वन्यहत्तीमुळे 
होणाऱ्या नुकसानीच्या अनुषंगाने करावयाच्या 
उपाययोजनांकरीता निधी वितरीत करण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक :- डब्ल्यूएलपी-०९.२४/प्र. क्र. १८२/भाग-१/फ-१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०००३२. 
दिनांक : २७ सप्टेंबर, २०२४. 


वाचा :- 
१. वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांक: अर्थसं-२०२४/प्र.क्र. ३४/अर्थ-३, दिनांक ०१.०४.२०२४. 
२. केंद्रीय पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल, मंत्रालय, नवी दिल्ली यांचे पत्र क्र. ४-१(५८)/२०२४- 
पीटी व ई, दि. ११.०७.२०२४. 
३. वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांक: अर्थसं-२०२४/प्र.क्र. ८०/अर्थ-३, दिनांक २५.०७.२०२४ 
४. सामजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, शासन निर्णय क्रमांक :- बीयुडी- 
२०२४/प्र.क्र.९/अर्थसंकल्प (विघयो), दिनांक ०६.०८.२०२४ 
५. अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प नियोजन व विकास) महाराष्ट्र राज्य, नागपुर यांचे पत्र 
क्र. कक्ष-१/सी/यो/प्र. क्र. ०९/७०/९१/२०२४-२५, दि. २६.०८.२०२४. 
प्रस्तावना :- 


सन २०२४-२५ मध्ये केंद्र शासनाने संदर्भ क्रमांक २ च्या पत्रान्वये “व्याघ्र व हत्ती प्रकल्प* या योजनेअंतर्गत 
कोल्हापूर वन वृत्तातील वन्यहत्तीमुळे होणाऱ्या नुकसानीच्या अनुषंगाने करावयाच्या उपाययोजनांकरीता 
सर्वसाधारण घटक व अनुसुचित जाती उपयोजनअंतर्गत रु. ३३.९० लक्ष रक्कमेचा वार्षिक प्रर्वतन अहवाल मंजूर 
केला असून रु. ५.०८५ चा प्रथम हप्ता मंजूर केला आहे. त्या अनुरुप सर्वसाधारण घटक व अनुसुचित जाती 
उपयोजनअंतर्गत राज्य हिस्सा रु. ३.३९ लक्ष वितरीत करणे अपेक्षित आहे. 


शासन निर्णय :- 


सदर शासन निर्णयान्वये “are व हत्ती प्रकल्प” या योजनेअंतर्गत कोल्हापूर वन वृत्तातील वन्यहत्तीमुळे 
होणाऱ्या नुकसानीच्या अनुषंगाने करावयाच्या उपाययोजनांकरीता अनुसुचित जाती उपयोजना घटकाकरीता रु. 
३.५० लक्ष निधी संदर्भ क्रमांक २ च्या पत्रान्वये केंद्रीय पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल, मंत्रालय, नवी दिल्ली 
यांनी मान्यता दिलेल्या कार्यबाबींवर खर्च करण्याकरीता सदर योजनेच्या खाली नमुद केल्याप्रमाणे संबंधित SNA 
खात्यामध्ये वळती करुन खर्च करण्यास खालील अटींच्या अधीन राहून शासन मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे. 


Centre Code and Scheme Name - Project Tiger & Elephant (४१५१) 

MH Code- MH २५२ 

SNA Code - MHNGo00 4238 

SNA Account No - ४०४७४०९१८८६ 

अ) केंद्र शासनाने दिलेल्या मंजूरीनुसार सोबत जोडलेल्या तक्‍तामध्ये नमूद केल्याप्रमाणे (अनुसुचित 
जाती उपयोजना घटक) SNA खात्यात रक्‍कम रु. ३.५० लक्ष जमा करुन खर्च करण्यास परवानगी 
देण्यात येत आहे 


शासन निर्णय क्रमांकः डब्ल्यूएलपी-०९.२४/प्र. क्र. १८२/भाग-१/फ-१ 


२. 
2 


8. 


प्रति, 


आ) सदर झासन निर्णयान्वये वितरीत केलेला निधी PEMS प्रणालीद्वारे खर्च करण्यात यावा. त्याकरीता 


उ) 


w) 


३१-सहाय्यक अनुदाने (वेतनेत्तर) या उदिष्टांतर्गत उपलब्ध असलेल्या निधीचा विनियोग करण्यात 
यावा. 

सदर शासन निर्णयान्वये वितरीत केलेला निधी केंद्र शासनाने संदर्भीय पत्रान्वये मान्यता दिलेल्या 
तपशीलवार कार्यबाबींवर व सदर कामांना सक्षम प्राधिका-याची प्रशासकीय व तांत्रिक मान्यता 
असल्याखेरीज रक्‍कम खर्ची टाकण्यात येऊ नये. 

वितरीत केलेला निधी केंद्र शासनाने दिलेल्या मान्यतेनुसार योजनेत विहीत केलेल्या मर्यादेत, 
प्रचलित नियमांच्या अधीन राहून व वित्त विभागाने वेळोवेळी विहीत केलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वानुसार 
तसेच केंद्र शासनाने प्रस्तावात नमूद केलेल्या कार्यबाबींच्या अनुषंगाने खर्च करण्यात यावा. 
प्रस्तावित असलेल्या मोठया बांधकामासाठी शासनाने दिलेल्या सूचना आणि विहीत केलेली 
कार्यपद्धती अनुसरण्याची जबाबदारी संबंधीत नियंत्रक/अंमलबजावणी अधिकारी यांची राहील. 
वित्त विभागाने निर्गमित केलेल्या विविध मार्गदर्शन सूचनांचे, वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांक: 
अर्थसं-२०२४/प्र.क्र. ३४/अर्थ-३, दिनांक ०१.०४.२०२४, वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांक: 
अर्थसं-२०२४/प्र.क्र. ८०/अर्थ-३, दिनांक २५.०७.२०२४ व सामजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक :- बीयुडी-२०२४/प्र.क्र.९/अर्थसंकल्प (विघयो), दिनांक ०६.०८.२०२४ चे 
काटेकोर पालन करावे. 


सदर निधी नागपूर कोषागारातुन आहरीत करण्यात यावा व त्याकरीता Estate Officer, WIM मुख्य 
वनसंरक्षक (वनबल प्रमुख), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांचे कार्यालय यांना प्राधिकृत करण्यात येत आहे. 

सदर शासन निर्णय सामजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, शासन निर्णय क्रमांक :- बीयुडी- 
२०२४/प्र.क्र.९/अर्थसंकल्प (विघयो), दिनांक ०६.०८.२०२४ ला अनुलक्षून निर्गमित करण्यात येत आहे. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०९२७१६३९५३२११९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by VIVEK VAY HOSHING 
VIV E K Vi AY DN: ¢=IN, o=Personal,title=4179, 
seudi = 133 142602957487084g5f8e27RSOJASP, 
2.5.4.2( 'eb76cc3763a845a8edf9b9dde07f42d90c6bc17db755d 
4af91632f6c0b678e, postalCode=414001, st=MAHARASHTRA, 


serialNumber=3b1afe499c80878329fbb01 7e4922f7356ccSedc761 
02e8ff88c7b9a67a322d9, cn=VIVEK VUAY HOSHING 


(विवेक होशिंग) 
उप सचिव (वने) 
महसूल व वन विभाग 


प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वनबल प्रमुख), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 
- अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 


३. अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक ( अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 
४. अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव), पश्चिम, मुंबई. 


मुख्य वनसंरक्षक (प्रादेशिक), कोल्हापूर. 

कोषागार अधिकारी, नागपूर. 

. महालेखापाल-१/२ (लेखापरीक्षण /लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई / नागपूर. 
. फ-१ कार्यासन, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई - 32 (निवडनस्ती) 


KKKKKKK 


पृष्ठ 3 पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः डब्ल्यूएलपी-०९.२४/प्र. क्र. १८२/भाग-१/फ-१ 


महसूल व वन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक :- डब्ल्यूएलपी-०९.२४/प्र. क्र. १८२/भाग-१/फ-१, 
दिनांक :- २७ सप्टेंबर, २०२४ सोबतचे विवरण पत्र. 


(रक्‍कम रु. लाखात) 
cerry | वितरीत रक्‍कम 
२४०६ ५८७३ (केद्र हिस्सा) 


२४०६ ॥८८२ (राज्य हिस्सा) 
एकूण एकंदर 


ke 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


